सन 2022-23 या आर्थिक वर्षाकरीता सामुहिक 
पातळीवर ठोस वनरोपण कार्यक्रम (४४०६ ०४९२) 
लेखाशीर्षांत्गत वितरीत करण्यात आलेल्या 
निधीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः साववि-२०२२/प्र.क्र.४०/फ-११ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:-३१ मार्च, २०२३ 


१) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दिनांक ०४ एप्रिल, २०२२ 
२) महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय समक्रमांक दिनांक २२.०७.२०२२ 
३) महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय समक्रमांक दिनांक२७.०७.२०२२ 
४) महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय समक्रमांक दिनांक २९.०९२०२२. 
५) महसूल व वन विभाग, शासन समक्रमांक दिनांक २२.१२.२०२२ रोजीचे पत्र. 
६) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), नागपूर, यांचे पत्र क्र.कक्ष-१/ 
पी/यो/नबाप्र/प्र.क्र.२४/२०२२-२३/५६६, दिनांक २३.१२.२०२३ 
७) महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय समक्रमांक दिनांक ०३.०१.२०२३ 
८) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक ,/नियोजन व विकास ,अर्थसंकल्प) नागपूर, यांचे पत्र क्र.कक्ष-१/ 
पी/यो/नबाप्र/ प्र.क्र.२४/२०२२-२३/६७४, दिनांक २५.०१.२०२३ 
९) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दिनांक ०८.०२.२०२३ 
१०) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), नागपूर, यांचे पत्र क्र.कक्ष-१/ 
पी/यो/नबाप्र/ प्र.क्र.२४/७५९/२०२२-२३, दिनांक २१.०२.२०२३ 
११) महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय समक्रमांक दिनांक ०२.०३.२०२३ 
१२) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दिनांक १६.०३.२०२३ 
१३) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), नागपूर, यांचे पत्र क्र.कक्ष/ 
पी/१-नबाप्र/प्र.क्र.२४/२०२२-२३, दिनांक २१.०३.२०२३ 
१४) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), नागपूर, यांचे पत्र क्र.कक्ष-१ 
पी/समर्पीत अहवाल/९२५/२०२२-२३, दिनांक २८.०३.२०२३ 


प्रस्तावना:- 


वन आणि वनेतर क्षेत्रात वृक्ष लागवड व संवर्धन करण्याकरीता राज्य योजनेंतर्गत सन २०२२- 
२३ करीता “सामुहिक पातळीवर ठोस वनरोपण कार्यक्रम (४४०६ ०४९२)" या ०२-मजूरी या 
उद्दिष्टांकरीता रु.५२१६६.२७ लक्ष तसेच २१-पुरवठा व सामुग्री या उद्दिष्टांकरीता रु.२२२४७.३७ 
लक्ष असे एकूण रु.७४४१३.६६४ लक्ष सुधारित अंदाज निश्चति करण्यात आळे आहेत. त्यापैकी 
संदर्भाधीन क्रमांक २,३,४,७ व 99 aie शासन निर्णयान्वये सदर दोन्ही seins एकूण 
रु.७४४१३.६३९ लक्ष निधी वितरीत करण्यात आलेला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः साववि-२०२२/प्र.क्र.४०/फ-११ 


०२. संदर्भाधीन क्रमांक ११ येथील दिनांक ०२.०३.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये वन आणि वनेतर 
क्षेत्रात वृक्ष लागवड व संवर्धन करण्याकरीता राज्य योजनेंतर्गत सन २०२२-२३ करीता “सामुहिक पातळीवर 
ठोस वनरोपण कार्यक्रम (४४०६ ०४९२)" या योजनेंतर्गत योजनांकरीता पुढीलप्रमाणे निधी वितरीत करण्यात 
आलेला आहे. 


(रु. लाखात) 
सामुहिक पातळीवर ठोस सन २०२२-२३ शासन निर्णय दिनांक ०२.०३.२०२३ अन्वये वितरित 
वनरोपण कार्यक्रम अंतर्गत मंजुर नियतव्यय करण्यात आलेला निधी 

०२-मजूरी २१-पुरवठा व एकूण 
सामुग्री 

वनीकरणाचा भरगच्च ५३१६८.९२ | १४१७७.२४१ ६०६१.४३१ २०२३८.६७२ 
कार्यक्रम 
महत्त्वाच्या रस्त्यांच्या दुतर्फा ८१०.३० | २००.१७८ €3.982 263.3190 
टेकडयांचे हरितीकरण 
महत्त्वाचे रस्ते/रेल्वे/कालवे/ ३२७१४.६० | ८०८१.३५९ ३३५८.०९९ ११४३९.४५८ 
दुतर्फा वृक्ष लागवड 

एकूण ८६६९३.८२ | २२४५८.(७७७ ९५०२.७२२ ३१९६१.४९९ 


उपरोक्त तक्त्यात नमूद केल्यानुसार शासन निर्णय दिनांक 02.03.2023 अन्वये महत्त्वाच्या 
रस्त्यांच्या दुतर्फा टेकडयांचे हरितीकरण या योजनेकरीता वितरीत करण्यात आलेल्या रु. २८३.३७ लक्ष 
निधीपैकी रू.४३.८५ लक्ष निधी महत्वाच्या रस्त्यांचे दुतर्फा टेकडयांचे हरितीकरण या योजनेच्या बांधील 
कामांसाठी तसेच उर्वरीत रू. २३९.५२ लक्ष निधी हा महत्वाचे रस्ते रेल्वे कालवे दुतर्फा वृक्ष लागवड या 
योजनेच्या बांधील कामांकरिता खर्च करण्यास प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), 
नागपूर यांनी संदर्भाधीन क्रमांक १४ येथील दिनांक २८.०३.२०२३ रोजीच्या पत्रान्वये शासन केलेल्या 
विनंतीनुषंगाने मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षात (००)(०६) सामुहिक पातळीवर ठोस वनरोपण कार्यक्रम (४४०६ 
०४९२) या योजनांतंर्गत संदर्भाधीन क्र.११ येथील दिनांक 02.03.2023 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 
महत्त्वाच्या रस्त्यांच्या दुतर्फा टेकडयांचे हरितीकरण या योजनेतंर्गत योजनेकरीता एकूण रु.२८३.३७० लक्ष 
निधी वितरीत करण्यात आलेला आहे. सदर निधी प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व 
विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी केलेल्या विनंतीनुषंगाने महत्त्वाच्या रस्त्यांच्या दुतर्फा टेकडयांचे 
हरितीकरण व महत्त्वाचे रस्ते/रेल्वे/कालवे/दुतर्फा वृक्ष लागवड या योजनांतर्गत योजनांकरीता खालील 


तक्त्यात नमूद केल्यानुसार खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः साववि-२०२२/प्र.क्र.४०/फ-११ 


सामुहिक पातळीवर ठोस वनरोपण कार्यक्रम (४४०६ ०४९२) या योजनांतंर्गत महत्त्वाच्या रस्त्यांच्या दुतर्फा टेकडयांचे 
हरितीकरण या योजनेकरीता शासन निर्णय दिनांक ०२.०३.२०२३ अन्वये वितरित करण्यात आलेल्या रु.२८३.३७ लक्ष निधी 
खाली नमूद केल्यानूसारा खर्च करण्यात यावा. 
योजनांतर्गत योजनांचा तपशिल ०२-मजूरी । २१-पुरवठाव सामुग्री एकूण 
महत्त्वाच्या रस्त्यांच्या दुतर्फा ४३.८५ ००.०० ४३.८५ 
टेकडयांचे हरितीकरण 
महत्त्वाचे रस्ते/रेल्वे/कालवे/ १५६.३२८ ८३.१९२ २३९.५२ 
दुतर्फा वृक्ष लागवड 

एकूण २००.१७८ ८३.१९२ २८३.३७ 


०२. उपरोक्त तक्त्यात नमूद केलेल्या महत्त्वाच्या रस्त्यांच्या दुतर्फा टेकडयांचे हरितीकरण या 
योजनांतर्गत योजनेमधून महत्त्वाचे रस्ते/रेल्वे/कालवे/दुतर्फा वृक्ष लागवड या योजनांतर्गत योजनेकरीता 
उपलब्ध करून देण्यात आलेला रु. २३९.५२ लक्ष अतिरिक्‍त निधी हा सन २०२२-२३ या वर्षातील बांधील 
कामांकरीताच वापरात यावा. सदर निधी हा अन्य नवीन कामांकरीता खर्च करण्यात येणार नाही.याबाबत 
नियंत्रक अधिकारी यांनी संबंधितांना सूचना देण्यात याव्यात. 


०३. सदर निधी वापरासंदर्भात उपरोक्त संदर्भाधीन क्रमांक ११ येथील दिनांक 02.03.2023 
रोजीच्या शासन निर्णयातील नमूद सर्व अटीशर्ती/तरतुदीं लागू राहतील. 


०४. सदर योजने अंतर्गत होणारा खर्च खाली नमूद केलेल्या लेखाज्रीर्षाखाळी सन २०२२-२३ च्या 
मंजूर अर्थसंकल्पीत निधीतून खर्ची टाकण्यात यावा. 


मागणी क्र.सी-१०, 

४४०६ वनीकरण व वन्यजीवन यावरील भांडवली खर्च, 
(००)(०६) सामुहिक पातळीवर ठोस वनरोपन (४४०६ ०४९२). 
०२- मजूरी, २१-पुरवठा व सामुग्री 


०५. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाचे दिनांक ०४.०४.२०२२, दिनांक ०८.०२.२०२३, दिनांक 
१६.०३.२०२३ रोजीचे परिपत्रक तसेच वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. विअप्र/२०१३/प्र.क्र.३०/ 
२०१३/विनियम, भाग-२, दिनांक १७.०४.२०१५ अन्वये विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारास 
अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः साववि-२०२२/प्र.क्र.४०/फ-११ 


०६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.inul संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०३२९१८४२४८८३१९ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. Te 
| N GA LE Vi N AYA K Foss bra OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE AND 


4.20=4282a00b0a0507F339edd9409eebc43f466c57e6ec219f02 
2cb4d8e9d79999ec, postalCode=400032, st=Mak 


laharashtra, 
serialNumber=B9DD74802COE9E87CDD582D 1 AEA8DC4506C60DE 
A869DFEOB71557BF4A56623D7, cn=INGALE VINAYAK BALASAHEB 
Dat 


ite: 2023.03.31 12:07:03 +05'30' 


(विनायक बा. इंगळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख),महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

२. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
३. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (सामाजिक वनीकरण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

४. मुख्य वनसंरक्षक/ वनसंरक्षक (प्रादेशिक) (११ वृत्त) 

५. वनसरंक्षक, सामाजिक वनीकरण (६ वृत्त) 

६. उप वनसंरक्षक (प्रा) (सरवी/ विभागीय वन अधिकारी (प्रा)/ उपविभागीय वन अधिकारी (प्रा) 
७. विभागीय वन अधिकारी,सामाजिक वनीकरण (सर्व जिल्हे) 

८. महालेखापाल, (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१ व २ , मुंबई व नागपूर, 
९. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

१०. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई ४०० ०३२. 

११. निवासी परिक्षा लेखा अधिकारी,मुंबई 

१२. वित्त विभाग,व्यय-१०,अर्थसंकल्प-०६ मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१३. कार्यासन अधिकारी, फ-२,महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१४. कार्यासन अधिकारी, ब-१,महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१५. उप सचिव/अवर सचिव(सर्व), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१६. निवडनस्ती फ-११. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


